महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. प्राचार्य- गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३११९ /प्र.क्र ८४ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २९ मे, २०१९ 
वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक टीआरएफ-२०००/एम/८/प्र.क्र.३/बारा 
दिनांक ११ जुले, २००० 


शासन आदेशा: 
श्री. राजेंद्र कांबळे, प्राचार्य जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था,नंदुरबार 


या पदावर दिनांक ०१.०७.२०१६ पासून कार्यरत आहेत. सदर पदावर त्यांना दोन वर्षापेक्षा अधिक 
कालावधी झालेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 99.00.2000 च्या परिपत्रकानुसार 
आदिवासी क्षेत्रात २ वर्षे चांगले काम करणाऱ्या वर्ग-अ व वर्ग-ब च्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या 
जिल्हयात सोईनुसार नेमणुका देण्याबाबत तरतूद केली आहे. त्यानुसार श्री. कांबळे, प्राचार्य यांनी 
दिनांक ११.०७.२००० च्या परिपत्रकानुसार पसंती कळविलेल्या जिल्हयात बदली करण्याची विनंती 
केली आहे. त्याअनुषंगाने नागरी सेवा मंडळ क्र.१ ने केलेल्या शिफारशीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व 
मान्यतेने श्री. राजेंद्र कांबळे, प्राचार्य यांनी पसंती दर्शविलेल्या जिल्हयापैकी खालील तक्त्यात नमूद 
जिल्ह्यात त्यांच्या विनंतीवरुन त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरची अभिप्राय 
नाव कार्यालय पदस्थापना 
१ | २ 3 a ae षु 
q | श्री. राजेंद्र प्राचार्य, जिल्हा प्राचार्य, जिल्हा विनंतीनुसार 
धोंडीबा कांबळे, | शैक्षणिक सातत्यपूर्ण  । शैक्षणिक सातत्यपूर्ण | रिक्‍त पदावर 
व्यावसायिक विकास व्यावसायिक विकास 
संस्था, नंदूरबार. संस्था, जालना. 


गी; 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी हे तातडीने 


दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू stiles, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास 


सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११९/प्र.क्र.८४/प्रश्ञा-२ 

३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०५२९१०५५१९०८२१ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, त ae 
Mamadapure 
(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
३) प्राचार्य/उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण नाशिक/औरंगाबाद 
४) शिक्षण उपसंचालक, नाशिक/औरंगाबाद 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार/जालना. 
६) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


